महाराष्ट्र ( कारखान्यांना पुरविण्यात आलेल्या ) ऊसाच्या 
दराचे विनियमन अधिनियम,२०१३ मधील कलम ३ आणि 
महाराष्ट्र ( कारखान्यांना पुरविण्यात आलेल्या ) ऊसाच्या 
दराचे विनियमन नियम, २०१६ मधील नियम ४ मधील 
तरतुदीनुसार मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली 
गठीत केलेल्या ऊस नियंत्रण मंडळामध्ये अशासकीय 
सदस्यांची नियुक्‍ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०२०/प्र.क्र.८०/२५-स, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: १२/०५/२०२१. 


वाचा; - 

१. सन २०१३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ३३, विधि व न्याय विभाग निर्णय क्र. १६६२/बी, 
दि. २४.१२.२०१३ 

२. शासन अधिसूचना, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.ससाका-२०१३/ प्र.क्र.१४४/ २५-स, 
दि.२३.५.२०१४ 

३. शासन अधिसूचना, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. ससाका-२०१४ /प्र.क्र.9७१ /२५-स, 
दिनांक १६.०२.२०१६. 

४. साखर आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्रमांक सा आ/कक्ष-७/अर्थ-१/ऊनिम/अशासकीय सदस्य/२०२१/८८ 
दि. २०.४.२०२१ 


शासन निर्णय : 


साखर आयुक्त, पुणे यांच्या संदर्भीय क्रमांक ४ येथील दि.२०.४.२०२१ च्या पत्रातील प्रस्तावाच्या 
अनुषंगाने महाराष्ट्र ( कारखान्यांना पुरविण्यात आलेल्या ) ऊसाच्या दराचे विनियमन अधिनियम,२०१३ मधील 
कलम ३ अणि महाराष्ट्र ( कारखान्यांना पुरविण्यात आलेल्या ) ऊसाच्या दराचे विनियमन नियम,२०१६ मधील 
नियम ४ मधीळ तरतुदीनुसार मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या ऊस नियंत्रण 
ASOT ३ सहकारी आणि २ खाजगी साखर कारखान्याचे प्रतिनिधी तसेच ५ शेतकरी प्रतिनिधी सदस्य 
तथा अशासकीय सदस्य म्हणून खालीलप्रमाणे नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


सहकारी साखर कारखान्याचे ३ प्रतिनिधी खाजगी साखर कारखान्याचे २ प्रतिनिधी 


१) मा. श्री बबनराव विठ्ठलराव शिदे, विधान सभा । १ श्री.शंकर आनंदा सावंत, चेअरमन, टद्वारकाधीठा 
सदस्य , चेअरमन, विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर | साखर कारखाना, ar, ता.सटाणा, जि.नाशिक, 
कारखाना, माढा, जि.सोलापूर, सोलापूर प्रादेशिक | अहमदनगर प्रादेशिक विभाग. 

विभाग. 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०२०/प्र.क्र.८०/२५-स 


२) मा. श्री.प्रकाश कल्लाप्पा आवाडे, विधान सभा | २ श्री.अविनाठऱा बाळासाहेब जाधव, व्यवस्थापकीय 

सदस्य, संचालक, जवाहर सहकारी साखर | संचालक, सिध्दी शुगर अँण्ड अलाईड इंडस्ट्रीज 

कारखाना, हुपरी, जि. कोल्हापूर, कोल्हापूर प्रादेशिक | लि.जि.लातूर, नांदेड, प्रादेशिक विभाग.. 

विभाग. 

३) अँड. श्री. सुभाष नामदेवराव कल्याणकर, 

संचालक भाऊराव चव्हाण ससाका, जिल्हा नांदेड 
शेतकरी प्रतिनिधी सदस्य (५) 


१) श्री. बाळासाहेब रामचंद्र पठारे, मु.पो.कारेगाव, ता.श्रीरामपुर जि. अहमदनगर 
२) श्री. पंडीत मुंजाजी सारंग, मु.पो.हयातनगर, ता.वसमतनगर, जि.हिंगोली 

३) श्री.कृष्णा भीमा कोकरे, रा.पनदरे ता.बारामती, जि. पुणे 
) 
) 


8) श्री. शिवाजी बलभीम पाटील, मु.पो. चांदज ता.महाडा, जि.सोलापुर 
५) कृषी भुषण श्री. संजय गणपतराव माने, मु.पो. आष्टा, ता. वाळवी, जि.सांगली 


२. उपरोक्त नियुक्ती महाराष्ट्र (कारखान्यांना पुरविण्यात आलेल्या) ऊसाच्या दराचे विनियमन अधिनियम, 


2093 मधीळ कलम ३ (४) (५) (६) व (७ मधीळ तरतुदीच्या आणि महाराष्ट्र (कारखान्यांना पुरविण्यात आलेल्या) 


ऊसाच्या दराचे विनियमन नियम, २०१६ मधील नियम ४ मधील तरतुदीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५१२१७४७३४१४०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Pramod 
Mankoji Valanj वणा 
(प्रमोद वळंज) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत रवाना:-- 
मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. अध्यक्ष /उपाध्यक्ष , विधानसभा, विधानभवन , मुंबई 
मा. सभापती,/ उप सभापती , विधानपरिषद , विधानभवन , मुंबई 
मा. मंत्री (सवी,मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०२०/प्र.क्र.८०/२५-स 


मा. विरोधी पक्ष नेता , विधानसभा, विधानभवन , मुंबई 

मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद, विधानभवन , मुंबई 

मा. राज्यमंत्री (सर्वी, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मुख्य सचिव, तथा अध्यक्ष ऊस नियंत्रण मंडळ , मंत्रालय, मुंबई. 

मा. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

मा. अपर मुख्य सचिव (सहकार), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग , मंत्रालय, मुंबई. 

मा. सचिव (कृषि), कृषि विभाग , मंत्रालय, मुंबई 

सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

साखर आयुक्‍त, तथा सदस्य सचिव ऊस नियंत्रण मंडळ , साखर संकुल , शिवाजीनगर , पुणे, 

*मा. श्री. बबनराव विठ्ठलराव शिंदे , विधान सभा सदस्य , चेअरमन विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखाना, माढा, 
जिल्हा सोलापूर 

*मा. श्री. प्रकाश कल्लाप्पा आवाडे, विधान सभा सदस्य , संचालक, जवाहर सहकारी साखर कारखाना, हुपरी , जिल्हा 
कोल्हापूर 

*श्री. शंकर आनंदा सावंत, चेअरमन, द्वारकाधीश साखर कारखाना, Wa, तालुका सटाणा, जिल्हा नाशिक 

*श्री. SCART बाळासाहेब जाधव, व्यवस्थापकीय संचालक, सिद्धी शुगर अँण्ड अलाईंड इंडस्ट्रीज लि., जिल्हा 
लातूर 

* अँड. श्री. सुभाष नामदेवराव कल्याणकर , संचालक भाऊराव चव्हाण ससाका, जिल्हा नांदेड 

* श्री. बाळासाहेब रामचंद्र पठारे, मु.पो.कारेगाव, ता.श्रीरामपुर जि. अहमदनगर 


*श्री. पंडीत मुंजाजी सारंग, मु.पो.हयातनगर, ता.वसमतनगर, जि.हिंगोली 

* श्री.कृष्णा भीमा कोकरे, रा.पनदरे ता.बारामती, जि. पुणे 

* श्री. शिवाजी बलभीम पाटील, मु.पो. चांदज ता.महाडा, जि.सोलापुर 

* कृषी भुषण श्री. संजय गणपतराव माने, मु.पो. आष्टा, ता. वाळवी, जि.सांगली 


(* साखर आयुक्त, पुणे तथा सदस्य सचिव, ऊस नियंत्रण मंडळ यांचे मार्फत) 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, मुंबई, नागपूर, 
कार्यकारी संचालक,महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्या. मुंबई, 
कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ मर्यादित,नरिमन पॉईंट, मुंबई. 
२. त्यांना विनंती करण्यात येते की, या आदेशाची प्रत त्यांनी राज्यातील सर्व सहकारी साखर कारखान्यांना 
पाठवावी. 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई, 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 
वित्त विभाग, व्यय-२/ कराधान-३/ अर्थसंकल्प-३/ अर्थसंकल्प-१२, 
सहसचिव/उपसचिव /अवर सचिव व कक्ष अधिकारी, सहकार पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 
निवडसंग्रह (२५-स) सहकार पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


